महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः कअनि - १११९/प्र.क्र.३०/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १५ जानेवारी, २०२१ 
संदर्भ :- समक्रमांकाचे दि.१४.०८.२०१९ चे आदेशा 


आदेशा 
श्रीमती गी.गो.कुळवंत, कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग यांच्या सेवा संदर्भाधीन आदेशान्वये महाराष्ट्र 


राज्य माहिती आयोग, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील राज्य माहिती आयोग,पुणे खंडपीठ कार्यालयातील कक्ष 
अधिकारी या पदावर एक वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. श्रीमती 
कुळवंत, राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ कार्यालयात दिनांक ३०.०८.२०१९ पासून प्रतिनियुक्तीने कार्यरत 
असून त्यांचा प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी दिनांक २९.०८.२०२० रोजी संपुष्टात आला आहे. या आदेझान्वये 
श्रीमती कुळवंत, कक्ष अधिकारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीस दिनांक २९.०८.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०११५१७२२५४९२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Babasaheb Kisan Virole 


(बा. कि. विरोळे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


श्रीमती गी.गो.कुळवंत, कक्ष अधिकारी, राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ,नवीन प्रशासकीय इमारत 
चौथा मजला, विधान भवनासमोर, पुणे - ०१. 


अपर मुख्य सचिव (का.६ व का.१४ब), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

सह/ उप सचिव (आस्थापन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, १३ वा मजला, मुंबई - ४०० ०३२ 
उप सचिव, राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ,नवीन प्रशासकीय इमारत चौथा मजला, विधान 
भवनासमोर, पुणे - ०१. 

अवर सचिव/सा.प्र.वि.का.क्र.६, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई - Yoo ०३२. 
निवड नस्ती / संग्रहार्थ. 


